अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“उपसंचालक, गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा 
परिवीक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- इएसटी-१०२१/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दिनांक :- ३१ मे, २०२१. 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन आदेडा क्रमांक: नामनि-१११७/प्र.क्र.१०४/ 
का.१४२७, दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०१८. 
2) अर्थ व सांख्यिकी संचाळनाळयाचे पत्र क्र.परिवि-१४२०/उसं/२०१८/ 
१२९/प्रशा-२/७४६, दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२०. 


कार्यालयीन आदेश : 


नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी 


संचालनालयातील “उपसंचालक, गट-अ” या संवर्गातील पदावर ९ अधिकाऱ्यांची 


नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात आली असून सदरहू नियुक्‍ती आदेशात संबंधित अधिकारी 


दोन वर्षे परिविक्षा कालावधीवर राहतील, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर उमेदवारांना 


नियुक्‍ती आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, दोन वर्षाच्या काळावधीत विहित विभागीय परीक्षा (जर 
काही असल्यास) आणि संगणक हाताळणी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक होते. तसेच, हिंदी व 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून सूट मिळणे आवश्‍यक होते. तसेच सदरहु दोन 


वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा अधिकाऱ्यांनी जर रजा उपभोगलेली असेल; तर त्या 
रजेच्या कालावधीएवढा परिविक्षा काळावधी शासन परिपत्रक क्र.५३४६/४६, 


दिनांक २६ ऑगस्ट, १९५२ नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


२. “उपसंचालक, गट-अ” संवर्गात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या, नियोजन विभागाचे 


संदर्भाधिन अनुक्रमांक १ मधील अनुक्रमांक ३, ४, व ८ वरील अनुक्रमे श्री.निळेश शशिकांत 
भदाणे, श्री.सुनिल अंबादास धोंगडे व श्रीमती प्रणोती गोकुलदास डोंगरे (श्रीमती प्रणोती विळास 
बुलकुंडे) या ३ अधिकाऱ्यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक 


असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. 


३. अर्थव सांख्यिकी संचालनालयाच्या संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार 


अनुक्रमे श्री.निलेश शशिकांत भदाणे यांनी एकुण “निरंक” दिवसांची रजा, श्री.सुनिल अंबादास धोंगडे 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 


यांनी एकुण १३ दिवसांची रजा व श्रीमती प्रणोती गोकुलदास डोंगरे (श्रीमती प्रणोती विलास बुलकुंडे) 
यांनी एकुण २४ दिवसांची रजा परिविक्षा कालावधीमध्ये उपभोगलेली आहे. रजेचा तपशिल 


खालील तक्त्यात दर्शविलेला आहे:- 
.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव रजेचा तपशिल 
कालावधी (दिनांकामध्ये) रजेचा प्रकार | रजेचा एकुण 
कालावधी 
(१) (२) (४) (५) (६) 
शि श्री.निलेश arpa निरंक निरंक निरंक 
भदाणे 
२ | श्री.सुनिल अंबादास | ३०/१०/२०१९ ते ०२/११/२०१९ । अजितरजा । og दिवस 
धोंगडे २४/१२/२०१९ ते २७/१२/२०१९ । अजितरजा | oy दिवस 
३१/०८/२०२० ते ०४/०९/२०२० | अजितरजा | ०५ दिवस 
३ | श्रीमती प्रणोती २४/१२/२०१८ ते ०३/०१/२०१९ । अजितरजा ११ दिवस 
गोकुलदास डोंगरे | २०/०६/२०१९ ते २९/०६/२०१९ | अजितरजा | १० दिवस 
(श्रीमती प्रणोती | २४/०२/२०२० ते २६/०२/२०२० | अर्जितरजा | ०३ दिवस 
विलास बुलकुंडे) 
४. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी 


खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद 


दिनांकास (म.नं.) पासून समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू 


ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. परिविक्षाधीन नियुक्‍ती दिनांक | परिविक्षा कालावधी उपसंचालक 

अधिकाऱ्यांचे नांव संपुष्टात आल्याचा । पदावरील सेवा नियमितपणे 
दिनांक चालू ठेवण्याचा दिनांक 

Pa | 2 3 1 ८४ ५ 

i श्री.नेलेश शाशिकांत | ०८/०२/२०१८ ०७/०२/२०२० ०८/०२/२०२० 
भदाणे 

Q श्री.सुनिल अंबादास| २३/०२/२०१८ ०८/०३/२०२० ०९/०३/२०२० 
घोंगडे 

३ | श्रीमती प्रणोती| ०१/०३/२०१८ २५/०३/२०२० २६/०३/२०२० 
गोकुलदास डोंगरे 
(श्रीमती प्रणोती 
विलास बुलकुंडे) 


षु. 


सामान्य प्रशासन विभाग, 


शासन निर्णय परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 


दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर 


कार्यालयीन आदेश अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 


६. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर कार्यालयीन 


आदेश उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०११११९४४०७१६ असा आहे. 


हा कार्यालयीन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam 11९ 


Tushar Purushottam 9५ haste, ov-Pening 


Depart! it, postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c851b 
lekar 


Hirlekar bace12b16b7bba3f67cca2, cn=T 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. श्री.निळेश शशिकांत भदाणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर 

२. श्री.सुनिल अंबादास धोंगडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव 
विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर 

३. श्रीमती प्रणोती गोकुलदास डोंगरे (श्रीमती प्रणोती विलास बुलकुंडे), जिल्हा नियोजन 
अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया 


प्रत, 
१. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
त्यांना कळविण्यात येते की, सदरहू आदेशाची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या 
सेवापुस्तकात घेण्याबाबत संबंधितांना सूचित करावे. 
२. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, 
नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 
३. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ 
नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 
४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


